RECYR TART लोकसभा सावीत्रिक निवडणुका २००४ 
निवडणूक आयोगाच्या आचार संहितेचे 
पालन करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन, 
सामान्य प्रशासन विभाग, 

परिपत्रक क्रमांक : सीईएल-३८०४/ ३३/का-१ , 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ९ मार्च, २००४. 


ay) 


Lp ee परिपत्रक 
ay भारत निवडणूक आयोगाने दिनांक २९ फेब्रुवारी, २००४ रोजी लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका 
घेण्याचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. निवडणूक आयोगाने विहित केलेल्या आदेशानुसार निवडणुका जाहीर 
झालेल्या दिनांकापासून ते निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंतच्या कालावधीसाठी पाळावयाची आचारसंहिता 
निवडणूक आयोगाने प्रसिध्द केलेल्या कॉम्पोडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन्स ऑन esa ऑफ इलेक्शन TEI 
अँण्ड IE ७९९८ आवृत्ती) पुस्तकांत देण्यात आली आहे. ही पुस्तके व निवडणुकांच्या संदर्भात निवडणूक 
आयोगाने वेळोवेळी काढलेले इतर आदेश यांच्या प्रती सर्व मंत्रालयीन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव/प्रधान 
सचिव/ सविवांकडे मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी पूर्वी पाठविलेल्या आहेत. त्यामधील काही महत्वाचे आदेश 
आपल्या निदर्शनास खालीलप्रमाणे आणण्यात येत आहेत :-- 
९) शासकीय वाहनांचा वापर :- निवडणुकीच्या कालावधीत निवडणूक प्रचारार्थ निवडणूक कार्यासाठी अथवा 
निवडणुकीशी संबंधित दौऱ्यासाठी मंत्री, राज्यमंत्री, राजकीय पक्षाचे उमेदवार , इत्यादी व्यक्‍तींनी शासकीय 
वाहनांचा वापर करण्यावर पूर्ण बंदी घातली आहे. “शासकीय वाहन'' या सज्ञेमध्ये राज्य व केंद्र शासनाच्या 
नियंत्रणाखालील सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळे, मंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, वैधानिक मंडळे, 
महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, सहकारी संस्था अथवा ज्यामध्ये सार्वजनिक निधी गुंतविला आहे 
अशा कोणत्याही संस्थांच्या परिवहनासाठी वापरात येणाऱ्या वाहनांचा समावेश आहे. सदर वाहनांपैकी 
निवडणुकीसाठी आवश्यक असलेली वाहमे हयांचे अधिग्रहण लोकप्रतिनिधीत्व कायदा १९५१ च्या कलम ४१६० 
नुसार करण्यात यावे. इतर वाहने संबंधित कार्यालयाच्या प्रशासकीय प्रमुखाच्या ताब्यात राहतील व सदर 
वाहनांचा निवडणूक प्रचारा विषयक कामासाठी वापर होणार नाही हयाची सर्वस्वी जबाबदारी ही त्या 
कार्यालयाच्या प्रशासकीय प्रमुखाची राहील. i 

| आयोग आणखी असा निदेश देत आहे की, निवडणुकीची तारीख जाहीर झाल्यापासून ते निवडणुका 
पूर्ण होईपर्यंत, वर नमूद केलेल्या वाहनांचा, एखाद्या उमेदवाराकरिता किंवा उमेदवाराकडून निवडणूक विषयक 
कामासाठी गैरवापर होतो किंवा कसे यावर जिल्हा . प्रशासनाने बारकाईने लक्ष ठेवावे. केंद्र शासनाच्या किंवा 


loksabha, 1-3-4 


४-&वह १ 


1 


VERE पहाया fear स्थानिक 
संस्थांच्या वाहनाचा, PRE Raver "कामासाठी गैरवापर होत असल्याचे आढळून आल्यास, ,जिल्हा 


दंडाधिंकाऱ्याने ताबडतोब असे वाहन योग्य ती कार्यवाही, करुन अधिकाऱयांना लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम, 


निवडणुकीची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होईफर्यतः 
झाल्यापासून म्हणजे दिनांक २९ फेब्रुवारी, | 


उमेदवाराला अशी. निवास व्यवस्था (तीत संलग्न असलेल्या जागेसह) निवडणूक मोहिमेच्या कार्यालयासाठी यासाठी 
ग ORME वगा BTS ककि काता “et oy as . 


किंवा निवडणूक, प्रचाराच्या च्या कामासाठी, सार्वजनिक सभा घेण्याच्या प्रयोजनासाठी, 


व eee 


त्यांच्या कर्मचारीवृंदाच्या सेवा पक्षाच्या अथवा निवडणुकीच्या कामासाठी वापरता येणार नाहीत तसेच अशा 


CasTps STE PSN Fhe BYR PT 


आयोगूचे , आदेश क्रमांक ४३७/६/९६/पी एल एन/तीन, दिनांक १७. जानेवारी, 


ery 


१९९६ यांचे अधीन राहून दौऱ्यावरही नेता येणार नाही 
(इ). सुरक्षा व्यवस्था 


ip की आचरे धप 


(५) राजशिष्यचार — निवडणुकीच्या कालावधीत राज्याला भेट देणाऱ्या केंद्रातील वा अन्य राज्यातील 
अधिकाऱ्यांना सध्या अस्तित्वात असलेली राजशिष्टाचार व्यवस्था चालू ठेवावी, परतु अशासकीय अतिथींसाठी 
ही. राजशिष्टाचार विषयक सुविधा देता येणार नाही. याबाबतचे आदेश सामान्य प्रशासन विभागाच्या 
राजशिष्टाचार कक्षाने सर्व राज्य सरकारांना कळविले आहेत. । 
(६) मालमत्ता freftt_( Defacement ) करण्यास प्रतिबंध :- भारत निवडणूक आयोगाने मालमत्ता 
विरुपित करण्यास प्रतिबंध करण्यासंबंधी दिलेल्या आदेशांचे/सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे, 

वर काही महत्वाचे आदेश उदाहरणादाखल Wt नमूद केले असून, सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांनी 
निवडणूक आयोगाने प्रसिध्द केलेल्या सर्व आदेशांचे पालन होत आहे किंवा नाही, हे पाहेण्याची जबाबदारी 
शासनाच्या सर्व अधिकाऱ्यांची तसेच. त्यांच्या नियंत्रणाखालील विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुखांची व्यक्तिशः 
राहील. मंत्रालयीन विभागांच्यासर्व सचिवांनी हे आदेश त्यांच्या नियंत्रणाखालील सर्व विभाग प्रमुख/कार्यालय 
प्रमुख तसेचत्यांच्या विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील महामंडळे, सार्वजनिक उपक्रम, इत्यादींच्या 
निदर्शनास आणून त्या संदर्भात कार्यवाही करवी, 

या आदेशांच्या संदर्भात काही शंका असतील. तर त्यांचे निगकरण करण्यासाठी जिल्हा निवडणूक 
अधिकारी किंवा श्री.आर.के.भार्गव, मुख्य निवडणूक अधिकारी, मंत्रालय यांचेशी संपर्क साधावा. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. क क्क्क्ग्टा Mode 
( अजित निंबाळकर ) 
, मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 

, राज्यपाल यांचे सचिव, 

, मुख्य मंत्री यांचे सचिव, 

. उप मुख्य मंत्री यांचे सचिव, 

. सर्व मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 


, "सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई, 
*प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मूळ न्याय शाखा) मुंबई, 

. प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा) मुंबई, 

. शप्रबंधक, लोकआयुक्‍्त व उप लोकआयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई, 
९, सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, 
१०.सर्व विभागीय आयुक्त, 

११.पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

१२.सर्व महानगरपालिका आयुक्त, 

१३.सर्व जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, 

१४.सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 

१५.सर्व नगरपालिका/नगरपरिषदांचे मुख्य अधिकारी, 

१६.सर्व मंत्रालयीन विभागांखालील सर्व विभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुख. 
*पत्नाने, 


a ७ (ता पा K€ wan wr 


